वाचा : 
2) 
3) 
8) 
4) 
शासन निर्णय: 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, हिंगोली या 
संस्थेस राज्य योजनांतर्गत अनुदानातून फर्निचर 
साहित्य खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.४५७/प्रशा-१, 


गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 


९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०२४ 


भाग-|॥॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 


area निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 


आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 


प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 


हासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 


उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१ 


आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र फाईल क्रमांक-)॥॥₹१- 
22099/9§¢/2028-PROC4, दिनांक - ११.०३.२०२४ 


नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, हिंगोली या संस्थेस राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान 


आयोग, नवी दिल्ली यांच्या मानकानुसार प्रथम वर्षात प्रवेशित होणाऱ्या विद्यार्थ्याकरीता सन २०२४- 


२५ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत अनुदानातून रुपये २,१२,७३,२६०/- (रुपये दोन कोटी, 


बारा लक्ष, त्र्याहत्तर हजार, दोनशे साठ फक्त) (सर्व करांसहीत) इतक्या किंमतीची फर्निचर साहित्य 
खरेदीस या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


क ee eee aT | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
अ.क्र. फर्निचर साहित्याचे नाव व्या क ता Ken ees 
संख्या (सर्व करांसहीत) | (सर्व करांसहीत) 
लेक्चर हॉल १२० सीट/१ हॉल 

(| स्टेज मरीन प्लायवुड (साइज:८,१२) 1 १_| 3७०००० ३७०००० 

2 | लेक्वर थिएटर स्टेप्स लेन्थ १५ फीट ३ ४६१००० १३८३००० 

3 | क्लास रुम हॉल बेच स्टेप्स १२ फौट 3 ४४८००० १३४४००० 

४ | पोडियम (साइज:४.५*२.५) eel ४६४०० ४६४०० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.४५७/प्रशा-१ 


क ae वहा: नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
अ.क्र. फर्निचर साहित्याचे नाव Seam ed अला जा ती तिर ea 
संख्या (सर्व करांसहीत) | (सर्व करांसहीत) 

ऑफिस टेबलएक्झिक्युटिव्ह (साइज 

4 seg Sk | ४६८०० ४६८०० 
4X2xQ.194) 

६ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १९९९० ७९९६० 

७ ।स्टडीबेच२ सीटर ६० १८५०० १११०००० 
क्लासरुम रिडींग बेच २ सीटर ६० ८५०० ५१०००० 

लेक्चर हॉल १२० सीट/१ हॉल 

९ स्टेज मरीन प्लायवुड (साइज:८५१२) | १ | ३७०००० ३७०००० 

१० | o लेक्चर थिएटर स्टेप्स लेन्थ १५ फौट ३ ४६१००० १३८३००० 

Hage q | क्लास सुम हॉल बेच स्टेप्स १२ फौट 3 ४४८००० १३४४००० 

१२ | पोडियम (साइज:४.५%२.५) "ध्य. ४६४०० ४६४०० 
ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह 

१३ साइज हि ४६८०० ४६८०० 
(ATSSTYx2x2 (94) 

१४ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १९९९० ७९९६० 

१५ स्टडी बेच २ सीटर ६० १८५०० १११०००० 

१६ | क्लासरुम रिंडीग बेच २ सीटर ६० ८५०० ५१०००० 

SARITA हॉल (५० सीट/१ हॉल) 

१७ स्टेज वुडन (साइज:८,१२) 1 १_| 3७०००० ३७०००० 

१८ | पोडियम (साइज:४.५५२.५) pa | ४६४०० ४६४०० 
ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह 

१९ साइज | ४६८०० ४६८०० 
( 4X 2x2 (94) 

२० | एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ १९९९० ३९९८० 

२१ । स्टुडेट चेअर विथ कुठान Yo १०८९० ५४४५०० 

SARI BIS (२५ सीट/०१ हॉल) 

ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह 

२२ साइज | ४५९०० ४५९०० 
(ATSSTYx2x2 (94) 

२३ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १९९९० ७९९६० 

२४ | स्टुडेट चेअर विथ कुठान Yo १०८९० ५४४५०० 
एक्झाम टेबल प्लेन (साइज LQ //२४” 

24 २ ११००० २२००० 
-३४)»२.७५) 

लायब्ररी फर्निचर 

२६ | लायब्ररी बुक रॅक १० | १२२५०० १२२५००० 
डबल फेस लायब्ररी aa विथ अँडजस्ट 

२७ aun Ay बुक स्टॉपर =e षु (७४२०० ३७१००० 
सेफ विथ बुक स्टॉपर 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.४५७/प्रशा-१ 


क ee आला. नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
अ.क्र. फर्निचर साहित्याचे नाव saan वव ति कि त 
संख्या (सर्व करांसहीत) | (सर्व करांसहीत) 

२८ | मॅगझिन रॅक १० | ३७६०० ३७६००० 

२९ | लायब्ररी स्टडी टेबल १८ ५५८०० १००४४०० 

३० | रिडिंग टेबल मरीन प्लाय १७ ५५३०० ९४०१०० 

३१ | स्टील टयुबुलार चेअर | qo | 00 (9200 (920000 

३२ | एम एस टयुबुलार चेअर | 900 | ५१०० ५१०००० 

३३ | चेजरुम लॉकर साईज-६.५५२.७५५१.५ १० | ० ३१५०० ३१५००० 
लायब्ररी बुककेस व्हर्टीकल साईज- 

३४ २० ३२१०० ६४२००० 
&X2.4x9.4 

३५ | ऑफिस कपबर्ड साईज-६>«२.७५५१.५ १५ ३१२०० ४६८००० 

डीन ऑफिस 

एल-टाईप एक्झिक्युटिव्ह टेबल 

२६ 1 साइज रप साइड टेबल | 992400 992400 
(SISA :&XSX3) साइड 3X4.4 

३७ | लक्झरीयस कंपोझीट लेदर चेअर eat) ६९५०० ६९५०० 

३८ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ५ १९९९० ९९९५० 
OER कंपोझीट लेदर चेअर (मेड 

२९ बॅक) Ee ६९५०० ६९५०० 
बॅक) 

४० | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ५ १९९९७० ९९९५० 

४१ | लक्झरी टाईप सोफा सेट एल-टाईप वि ८५६०० ८५६०० 

४२ | कॉम्प्युटर टेबल (साइज:५५२) 1 १_| १९८०० १९८०० 

ग विअर KOH एस.एस.(साइज:!_ १४” ह गा डा 

॥//१४” १८) 
४४ | कपबो्ड साईज-६.५५२.७५५१.५ १४ ३१२०० ४३६८०० 
कॉलेज काऊन्सिल 

कॉन्फरन्स रुम टेबल (यु-शेप) साइज 

४५ a 330000 330000 
9x9x2.4x2.4 

४६ | कंपोझीट लेदर चेअर 3 ५१२०० १५३६०० 

डेमो रुम 

४७ | tose चेअर विथ par ७५ १०२०० ७६५००० 
ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 

४८ Siesed nie २ ४५९०० ९१८०० 
YXQx2.94 

४९ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ १९९९० ३९९८० 
एक्झाम टेबल प्लेन (साइज:। ७२” ८२४” 

Yo ३४” भे २ ११००० २२००० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.४५७/प्रशा-१ 


क ee आला. नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
अ.क्र. फर्निचर साहित्याचे नाव Sean वक es a 
संख्या (सर्व करांसहीत) | (सर्व करांसहीत) 
कॉलेज स्टाफ 
ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह 
५१ ager Q ४५९०० ९१८०० 
( GX2x2 94) 
एक्झाम टेबल प्लेन (AISUTLV2” 
५२ & ११००० ५५००० 
॥/२४” -३४ 
५३ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ५ १९९९० ९९९५० 
uy | विझिटर्स चेअर | 9 | १११०० १११००० 
ie वेटींग बेच 3 सीटर एस.एस. E ied geet 
Oo Oo 
ee (साइज:1_५४” W20” -१८” ; 
हॉस्पिटल स्टाफ 
ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह 
५६ साइज २ ४५९०० ९१८०० 
(ATSAYX2X2.94) 
एक्झाम टेबल प्लेन (साइज:_७२” 
५७ षु ११००० ५५००० 
॥/२४”-३४” 
५८ । एक्झिक्युटिव्ह चेअर ५ १९९९० ९९९५० 
५९ । विझिटर्स चेअर १० | १११०० १११००० 
एकण २,१२,७३,२६० 
अटी :- 
१) सदर प्रशासकीय मान्यता सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात संबंधित संस्थेच्या राज्य 


योजनांतर्गत मंजूर उपलब्ध निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्रमांक-भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व 
अनुषांगिक शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात 
यावे. 


सदर फर्निचर साहित्य खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा झासन निर्णय, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक-संकिर्ण-२०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४,दिनांक 
२४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस Gem) 
पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हे बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.४५७/प्रशा-१ 


आणि संबंधित पुरवठादाराने याबाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबतची खातरजमा आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित 
अधिष्ठाता यांनी करावी. 


५) सदर फर्निचर साहित्याची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


६) सदर फर्निचर साहित्याची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा 
करु शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ 
शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी 
प्रमाणित करावे. 


७) प्रस्तावित फर्निचर साहित्याचा समावेहा इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खात्री करावी. 


८) सदर विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


९) उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील Series मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा 
(०३) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) (४२१० १६२९) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.४५७/प्रशा-१ 


Os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१४१६४१२७७०१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 


EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b 
82406eea05963bc456f1e1e8621e5917d8 
305, postalCode=400032, 
st=l ra, 
seri ‘=E9D37D499A521B728AEB 
3DC8EC38B759420308B9FD7816002B4A, 
S H ETTY FOFFBF1111D7, cn=SUDHIR JAYA SHETTY 
Date: 2024.08.15 00:32:11 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
9 


प्रति, 

१) आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

2) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
) 
) 
) 


४ अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, हिंगोली 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली 
६) निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


